महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक 
कल्याणकारी मंडळ. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा : शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२, दिनांक २४.०७.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ स्थापन 
करण्याबाबत वाचा येथील शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. सदर झासन निर्णयातील 
महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या राज्यस्तरीय 
कल्याणकारी मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे नमूद करण्यात आली आहे :- 


राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ :- 

मा.मंत्री (परिवहन) अध्यक्ष 
मा.राज्यमंत्री (परिवहन) सदस्य 
सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (परिवहन) सदस्य 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य सचिव 
लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, | सदस्य 

मुंबई. 

नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा आणि Fes टॅक्सी चालक यांच्या अशासकीय सदस्य 
संघटनेचे प्रतिनिधी (२ सदस्य) 


त्याऐवजी महाराष्ट्र ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळाच्या 
राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे:- 


राज्यस्तरीय कल्याणकारी मंडळ :- 

मा.मंत्री (परिवहन) अध्यक्ष 
मा.राज्यमंत्री (परिवहन) सदस्य 
सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव (परिवहन) सदस्य 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 

अपर परिवहन आयुक्‍त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. | सदस्य 

सह परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. | सदस्य सचिव 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एमव्हीआर-०७१९/प्र.क्र.१७०/परि-२ 


उपायुक्‍त लेखा, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
| लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
नोंदणीकृत ऑटो-रिक्षा आणि मिटर्ड टॅक्सी चालक यांच्या संघटनेचे | अशासकीय 
प्रतिनिधी (२ सदस्य) सदस्य 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८०११५४८१८०२२९ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SAGAR DHONDIRAM PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b303a302c4285dac740589e585048fce69e2ef2ade0799db990 
bedca3ead8311, postalcode=400032, st=M hi 


a: 
D H O N D | R A \ M Pp A \ ग | [_ INumber=0255578456B2F5C05285C172A57976163858393ED219E 
D428FAD29A0BBE29DEE, ‘SAGAR DHONDIRAM PATIL 


Date: 2024.08.01 16:03:43 +05'30' 


(सागर धों. पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

.  सर्वमा. मंत्री, मंत्रालय, मुंबई- ३२. 
५. मा.अध्यक्ष, विधान सभा, यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

मा. उप मा.सभापती, विधान परिषद यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

८. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव,विधान भवन, मुंबई. 

. __ मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानपरिषद) यांचे खाजगी सचिव,विधान भवन, मुंबई. 
१०. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. अपर मुख्य सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव,(सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१७. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१८. महालेखापाल ५, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
१९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
२०. मंडळाचे सदस्य. (सदस्य सचिव यांचे मार्फत) 
२१. निवडनस्ती (परि-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


